मे. टेकसिध्दी steed प्रा.लि., पुणे या संस्थेला 
असलेल्या DAVP दराने शासनाच्या विविध 
योजनांच्या प्रसार व प्रसिद्धीचे एस.टी. 
महामंडळाच्या एकाधिकार असलेल्या होर्डिंगला 
काम करण्यासाठी दिनांक १८ डिसेंबर २०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयात समावेश करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२४/२७१/प्र.क्र.११६/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: - २ सप्टेंबर , २०२४. 


वाचा : (१) सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन निर्णय क्र. मावज- २०२३/प्र.क्र.३४५/मावज-१, 
दिनांक १८ डिसेंबर, २०२३ 
(२) माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.प्रदर्शने/२०२४-२५/टेकसिध्दी/का-६/२२२, 
दिनांक २९ मे, २०२४. 


प्रस्तावना-: 


शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची माहिती नागरिकांना होण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयामार्फत विविध माध्यमांद्वारे प्रसिद्धी करण्यात येते. शासकीय योजनांचा लाभ कशाप्रकारे घ्यावा, 
याबाबत नागरीकांना मार्गदर्शन व्हावे याकरिता राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी केलेल्या कल्याणकारी, 
समाजहिताच्या योजनांवर/ विकास कामांवर आधारित महत्त्वाच्या निर्णयांची सातत्याने प्रसिद्धी करण्यात येते. 
त्यानुसार मंत्रिमंडळाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय तसेच विकासकामांची माहिती विविध माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करणे 
याकरीता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत जाहिराती तयार करणे, वितरण करणे, सर्वकष 
जाहिरात मोहिम आखणे आणि मोहिमेची अंमलबजावणी करणे इत्यादी कामे करण्यात येतात. 


मे.टेकसिध्दी अँडव्हर्ट प्रा.लि., पुणे ही संस्था मागील १७ वर्षापासून जाहिरात क्षेत्रात कार्यरत असून सर्व 
माध्यमांद्वारे शासनाच्या विविध योजनांची प्रसार व प्रसिध्दी करीत असल्याचे महासंचालनालयाने कळविले आहे. 
राज्यातील खाजगी होडिंगला DAVP चे दर मंजूर आहेत. मे.टेकसिध्दी अँडव्हर्ट प्रा.लि., पुणे या संस्थेस 
एस.टी.महामंडळाच्या होडिंगचे एकाधिकार प्राप्त असून सदरची संस्था राज्यातील खाजगी होडिंगला मान्यता 
मिळालेल्या DAV P दराने राज्यात काम करण्यास तयार आहे. यास्तव, DAVP दराने शासनाच्या कल्याणकारी 
योजनांच्या प्रसिध्दीचे काम करण्यासाठी उक्त संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक १८.१२.२०२३ च्या शासन निर्णयात 
“एक विशेष बाब” म्हणून समावेडा करण्याबाबत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने Sat संदर्भ क्र.२ 
येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केले आहे. या अनुषंगाने संबंधित संस्थेचा समावेश शासन निर्णयात करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय-: 


मे.टेकसिध्दी अँडव्हर्ट प्रा.लि., पुणे या संस्थेला राज्यात इतर संस्थांकडे सममाध्यमासाठी असलेल्या DAVP 
दराने शासनाच्या कल्याणकारी योजनांच्या प्रसिध्दीचे काम करण्यासाठी शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग 
दिनांक १८.१२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात एक एक विशेष बाब म्हणून समावेश करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/२७१/प्र.क्र.११६/मावज-१ 


२. सदर माध्यमाचा DAVP दराने काम करण्यासाठी दिनांक १८ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात 
समावेश करण्यासाठीचा तप्ीील खालीलप्रमाणे आहे : - 


अ.क्र. | माध्यमाचे । Vora City/Town/Block | खाजगी DAVP दराची वैधता 

नाव संस्था होर्डिंगसाठी 
DAVP दर 

र राज्यातील ।मे.टेकसिध्दी | Mumbai 150/- | दिनांक १७.१०.२०२२ रोजीचे 
एसटी बस | अँडव्हर्ट केंद्र शासनाचे ADVISORY 
स्थानकातील । प्रा.लि., पुणे Pune 78/- (F.No.DD(OP)/Ext/2018- 
2200 Rest of ह्या 19) दि.३१.१२.२०२४ पर्यंत 
होडिंग ह ल तोक etc.) ai 


२. उपरोक्त तक्त्यातील संस्था व त्यांना लागू असलेले दर शासन निर्णय दिनांक १८.१२.२०२३ प्रमाणे सदर 
शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षासाठी किंवा शासन नवीन यादी तयार करेपर्यंत 
यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०९०२१८४२१८०२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by १19४ DHONDBARAO BHOSALE 
N: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 


D 
AJAY DHONDBARAO ८५-५४ 
2.5.4.20=1da605d815512e5b0901a07f495f1 2959146d0936celaa 


35f9fa378e1a4d6a87, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

B H OSA L E seriaINumber=BE88F3DC57FA6737970A6A01 AEDFBFE6642BB00 
FC7B162A3142176A6FCCB21CD, cn=AJAY DHONDBARAO 
BHOSALE 
Date: 2024.09.02 18:42:48 +05'30° 


(अ. धों. भोसले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा .राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री, गृह यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री, वित्त यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१३. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

१५. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 

१६. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/२७१/प्र.क्र.११६/मावज-१ 


१७. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

१९. सर्व संबंधित संस्था 

२०. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/मावज, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२२. संचालक, (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२३. सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई, कोकण, पुणे, 
कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर 

२४. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

२५. संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, अ-८ स्टेट एम्पोरियम इमारत, बाबा खडकसिंग मार्ग, 
नवी दिल्ली- ११०००१ 

२६. वरिष्ठ सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, श्री.काकुले यांची इमारत, दादा वैद्य रोड, पणजी, गोवा. 

२७. भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.कुटीर क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 

चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२० 

२८. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस(इं) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५ 

२९. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई- ३८ 

३०. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

३१. बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, कलेक्टर 
कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७४ 

३२. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल मार्ग,मुंबई-०४ 

३३. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-४०० ०१३ 

३४. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

३५. निवड नस्ती (मावज-१), सामान्य प्रशासन विभाग. 


es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


